मुख्य अभियंता(स्था),जळलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे यांच्या आधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता,सातारा सिंचन मंडळ, सातारा (सिंचन 
व्यवस्थापन) तसेच अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नर्मदा 
विकास विभाग, नंदूरबार हा विभाग व त्याअंतर्गत ४ 
उपविभागातील नियत व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ ते 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.३८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७.०४.२०१८. 


संदर्भः १) शासन ज्ञापन क्रमांक:सीओई २०१८/प्र.क्र.६/ज.वि.,दिनांक ०२.०२.२०१८ 
२) मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण ,पुणे यांचे पत्र क्र. 
मुअ(स्था)/जविप्रवगुनि/आ-३/(७२/२०१६)/४१९/सन २०१८, 
दिनांक ०९.०४.२०१८ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे अधिपत्याखाळील अधीक्षक 
अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ,सातारा (सिंचन व्यवस्थापन) यांच्या वित्तीय नियंत्रणा अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदूरबार हा विभाग व त्याअंतर्गत ४ उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १०६ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ९ पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते 
दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत किंवा त्यापदांवर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देत आहे. उपरोक्त कार्यालये व आस्थापना ही शासन निर्णय 
क्र. ससप्र-१२१४/(५६/२०१४/जवि, मंत्रालय, मुंबई दि.५/६/२०१४ व शासन निर्णय क्र.आढावा 
२०१५/प्र.क्र.१३/२०१५/आ.(प्रशि), दि. १७.०६.२०१५ अन्वये मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय 
नियंत्रणाखाली आहेत. (तपशिल सोबतच्या प्रपत्रात दिळा आहे.) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “ मागणी क्र. आय.५ (नियत अस्थायी आस्थापना), ४८०१ 
वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च,००१ संचालन व प्रशासन,(०७)अधीक्षक अभियंता,सातारा सिंचन मंडळ, 
सातारा, (०७ (०४) सरदार सरोवर प्रकल्प (४८०१ ३९५६) (योजनांतर्गत)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.३८/जवि 


लि 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 


०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०४२७१३०१५१९९२७ असा आहे. हा sear डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत:- विवरणपत्र. 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Wé 
Department, postalCode=400032, st 
A. 


= , st=Maharashtra, 
f117cf64b38033df6ee6 1 08697532342ef3db994d44 
58516, 
serialNumber=85783227 2f9c6e57a4d72f8a22cf41cccb1c816e7374 
Nn a Nn a a g a e da487ed5ee3e377def65, cn=Dnyandeo Ananda Bagade 
Date: 2018.04.27 13:03:59 +05'30" 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


ater Resources 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 


१. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
. मुख्य अभियंता(स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे. 

. मुख्य अभियंता,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव. 

. अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 


अधीक्षक अभियंता ,धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,धुळे 
अधीक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


. कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार (५ प्रती) 


ज.वि.संग्रहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.३८/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक- सीओई-२०१८/प्र.क्र.३८/जवि दि. २७.०४.२०१८ चे 
विवरणपत्र १ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अ. | पदनाम नर्मदा । नर्मदा नर्मदा नर्मदा विकास नर्मदा एकूण 
क्र विकास | विकास विकास उपविभाग । विकास । पदे. 
विभाग, | उपविभाग | उपविभाग 0,3 उपविभाग 
नंदुरबार | क्र,१ तळोदा | क्र,३ तळोदा | अक्कलकुवा | क्र.४ 
धडगांव 

शि २ ३ 1 ४ | | 68 | ८ 
fa | कार्यकारी अभियंता = pF oo | | 4 

उपकार्यकारी अभियंता | १__| fF oo | pF ही. Ee poo | | a 

उपअभियंता/उपविभागीय ne a शिंगी शकि शि ४ 

अभियंता 
४ | कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ ४ ४ ४ २० 

शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी शि ४ ४ ४ ४ १६ 

सहाय्यक 
६ । विभागीय लेखापाल pa | po pF oo | ) oo | pF 0 | शिका 
७ । प्रथम लिपिक 1 १__| fF oo | fo po poo | pa 
८ | वरिष्ठ लिपिक षु a a 1 १ a re 4 | ९ 
९ | कनिष्ठ लिपिक/लि.टं ४ २ २ २ २ १२ 
। १० | ० | संगणक | pF oo | po po poo | 1 १_| 
(११ | १ | भंडारपाल Le i; pF Pp 0 poo | a 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल Led po po pF oo | a Pa | 
१३ | आरेखक a pF oo | fF 0 | po | poo 1 १_| 
१४ | सहाय्यक आरेखक Ee || pF oo | pF po pF oo | La 
१५ | अनुरेखक Po f 4a | oa fa f 4a | है 
१६ | लघु टंकलेखक / निम्नश्रेणी शिक शकी 6 शिक a 

लघु लेखक 
qo | टंकलेखक 3 ae शिळ ae pF 4 | 9 
१८ | वाहनचालक | a | Fa | | ब. a 1 १__| 4 
१९ | शिपाई 4 २ २ २ २ १३ 
२० | चौकीदार | a | a ae pd | १__| 4 
२१ | नाईक Ea | a | 0 | Le poo 1 १_| 

एकूण ३४ १८ १८ १८ १८ १०६ 


Dnyandeo Ananda 


Bagade 


(ज्ञा.आ. बागडे ) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.३८/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक- सीओई-२०१८/प्र.क्र. 3३८/जवि दि. २७.०४.२०१८ चे 
विवरणपत्र-२ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 


अ.क्र. पदधारकाचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


देवेंद्र ईश्वरलाल सोनार दि.३१/०८/२०१९ 


वाहनचालक दि.३०/०६/२०१९ 


वाहनचालक दि.३१.०५.२०२६ 


सरदारसिंग विजेसिंग नाईक मजूर दि.३१/०५/२०१८ 


प्रमोद शंकर कुळकर्णी मजूर दि.३०/०४/२०२५ 


चंद्रसिंग लाला पाटील मजूर दि.३०/०६/२०२२ 


रामा बच्चु चव्हाण मजूर दि.३१/०१/२०२७ 


युवराज शंकर सोनवणे मजूर दि.३१/०५/२०१८ 


भिमसिंग बच्चु चव्हाण मजूर दि.३१/०५/२०३० 


nyat 
DN: c=IN, ०७५ ment Of Maharasht ‘We Re 
Nn y Nn Departm ICode=40003. 


'cf64b38033df6ee6 108697532342ef3db994d 


443607916435f8516 
serial Number=857832272f9¢6e57a4d72f8a22cf4 Icccb1c816e737 
n a n a a g a e 4da487ed5ee3e377def65, cn=Dny: Ananda 839०0 
2018.04.27 13:04:24 +05'30 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


